सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
३६,सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली 
उर्वरित निधी वितरीत करण्याबाबत.... 

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती 
विकास महामंडळ (मर्यादित) 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : वनाम -२०२२/प्र.क्र.२४/ महामंडळे 
मोती महल खोली क्र.२, २ रा मजला, 
१९५ जे. टाटामार्ग, चर्चगेट, मुंबई 
दिनांक : ३० जून, २०२२ 


वाचा : १) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 


२) वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे पत्र क्र. 
वनाविजाभज २०२१/अर्थ.सं.अं.२२-२३/प्र.क्र.०८/वि.व.ले., दि.१०/०६/२०२२ 


शासन निर्णय 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास 


महामंडळ मर्या. यासाठी ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली रु.८,३३,३४,०००/- (अक्षरी रुपये 


आठ कोटी तेहतीस लक्ष चौतीस हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतूदीमधून बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध ५०% च्या मर्यादेत एकूण रु.४,१६,६७,०००/-(अक्षरी रुपये चार 


कोटी सोळा लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, 


योजनांतर्गत निधीतील खर्चासाठी शासनाने ठरविलेले निर्बंध काटेकोरपणे अंमलात आणावेत. 
तसेच, ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच योजनेसाठी निधी खर्च 
करण्यात यावा. 


. व्यवस्थापनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने कामकाजात सुसूत्रता आणावी. 
. विविध बाबींवर खर्च केलेल्या रकमांची तपशीलवार माहिती व त्यावर केलेला खर्च याची 


सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी. 


. कार्यालयीन खर्चात काटकसर करावी. 
. महामंडळाने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
. सदर योजनेचा निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 


७. उपरोक्त निधीचा खर्च करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण वित्तीय नियम, योजनेच्या 


अटी व adil, CVC मार्गदर्शक सूचना, CAG निरीक्षणे इ. अनुपालन करून निधीचा विनियोग 
करावा. 


८. संदर्भ क्र. १ नमूद परिपत्रकातील प्रत्येक अटींची पूर्तता महामंडळाकडून करण्यात यावी. 


. परिपत्रकातील सूचनेनुसार वेतन अनुदान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 


द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम 
एकत्रितरित्या offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनाम -२०२२/प्र.क्र.२४/ महामंडळे 


२. वरील अनुदानाबाबत उप सचिव Reames, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित 
करण्यासाठी, कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), आहरण व संवितरण अधिकारी, विमुक्त जाती भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना घोषित 
करण्यात आले आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील देयकान्वये वसंतराव 
नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई यांस संवितरीत 
करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 

३. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक 
विकास, (०२) विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला अनुदान (०२) (०१) विमुक्त 
जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ ई ८४८), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाश्ीर्षाखाळी खर्ची टाकून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, 
दि.०४ एप्रिळ,२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६३०१५१०४६९९३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARSHA SUNIL Se na 
SAMANT ee 
(व.सु.सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


026547ef614df4de89d66994806d37601 16b32bb3. 


Wa: 
१) उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई. 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 
५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


६) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई. 

७) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा 
मजला, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (रोखशाखा / अर्थसंकल्प),इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (महामंडळे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


